RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २० जून २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - ३५१७/प्र. क्र . ६/ २०१७/ नवि - ९. - ज्याअर्थी, धरणगाव शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना (भागश :) महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ (सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम 
३१ (१) अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस - ३५०३/ २२५३ /प्र. क्र . ८५ (ब)/ २००५/ नवि -९, दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ 
अन्वये मंजूर झाली असून ती दिनांक १२ डिसेंबर २००५ पासून अंमलात आली आहे तसेच वगळलेल्या भागाची विकास योजना अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस- ३५०३/२२५३ / प्र.क्र . ८५ (इ)/२००५/ नवि -९, दिनांक २८ ऑगस्ट २००६ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक ३ ऑक्टोबर २००६ पासून 
अंमलात आलेली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत, मौजे धरणगाव येथील गट क्रमांक ५८६, ५८७, ५८८ व ५९० क्षेत्र २. २६ हेक्टर मधील जागा ( यापुढे 
“ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे) विद्यमान सार्वजनिक उद्यान म्हणून दर्शविली आहे; 

आणि ज्याअर्थी, धरणगाव नगरपरिषद, धरणगाव यांनी (यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा 
ठराव क्रमांक २, दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ अन्वये उक्त जागेपैकी १.४६ हेक्टर जागेवर नगरपरिषद प्रयोजनार्थ[ Fire Station, Water Tank 
( ESR), Filter Plant and Municipal Office ] या सार्वजनिक / निम -सार्वजनिक वापर करण्याचे ठरवून , त्या अनुषंगाने, उक्त अधिनियमाचे 
कलम ३७ चे उप- कलम (१) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) दिनांक 
१० एप्रिल २०१७ व दिनांक २५ मे २०१७ च्या पत्रान्वये अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदल काही 
अटींसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील , प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ व दिनांक २८ 
ऑगस्ट २००६ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 


एच - ३२४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २७ ऑक्टोबर २००५ व दिनांक २८ ऑगस्ट २००६ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोद 


मौजे धरणगाव येथील उक्त जागेपैकी १. ४६ हेक्टर जागा विद्यमान सार्वजनिक उद्यान वापर क्षेत्रातून वगळून नगरपरिषद प्रयोजनार्थ[ Fire 
Station, Water Tank ( ESR), Filter Plant and Municipal Office] या सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक वापरामध्ये नकाशात दर्शविल्यानुसार 
खालील अटीच्या अधीन राहून, दर्शविण्यात येत आहे . 
अट – नगरपरिषदेने दिनांक २५ मे २०१७ च्या पत्रात नमूद केल्यानुसार प्रस्तावित सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक वापर विभागातील जागेस तसेच 

विद्यमान “ पब्लिक पार्क ” या जागेस १२. ०० मीटर रुंदीचा अधिकृत रस्ता उपलब्ध राहण्याची जबाबदारी नगरपरिषदेची राहील . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा, मुख्याधिकारी, धरणगाव नगरपरिषद, धरणगाव, जिल्हा जळगाव यांच्या 
कार्यालयात नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे. 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

__ म. मो. पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya, Mumbai - 400 032 

_ dated 20th June 2017 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
___ No. TPS - 3517/CR- 6/ 2017/ UD - 9. - Whereas, Development Plan of Dharangaon City has been 
sanctioned partly by the Government vide Urban Development Department s Notification No . TPS- 3503/ 
2253 /CR - 85 ( B ) / 2005 /UD - 9 , dated the 27th October 2005 and has come into force with effect from the 
dated 12th December 2005 and Excluded Part of Development Plan has been sanctioned vide Notification 
No. TPS - 2503/ 3253 /CR -85 ( E )/ 2005 /UD - 9 , dated 28th August 2006 and has come into force with effect 
from the dated 3rd October 2016 (hereinafter referred to as " the said DevelopmentPlan " ) under Section 
31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act" ) ; 

and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Gat Nos . 586 , 587 , 588 and 590 
admeasuring about 2 . 26 Hectares ofMouze Dharangaon (hereinafter referred to as “ the said Land" ) is 
shown as Existing Pubilc Park ; 

and whereas , the Dharangaon Municipal Council (hereinafter referred to as the said Planning 
Authority ), vide its General Body Resolution No . 2 , dated the 22nd February 2017 has resolved to propose 
the land admeasuring about 1. 46 Hectare out of the said land for Municipal Purpose [ Fire Station , Water 
Tank (ESR ), Filter Plant and Municipal Office ] i.e . Public Semi- Public Zone and accordingly after following 
the procedure laid down under the said Act vide its letter dated 10th April 2017 and dated 25th May 2017 
submitted to the Government, for its sanction a modification proposal as per the provisions of sub - section ( 1) 
of Section 37 of the said Act (hereinafter referred to as “ the Proposed Modification " ) ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the said proposed modification should be 
sanctioned with some conditions. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section (2 ) of Section 37 of the 
said Act, the Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for thatpurpose amends the 
aforesaid Notification , dated the 27th October 2005 and dated 28th August 2006 as follows. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


In the Schedule ofModifications appended to the Notification , dated 27th October 2005 and 28th 
August 2006 sanctioning the said Development Plan , the following new entry shall be added after the last 
entry. 


ENTRY 
The land admeasuring 1. 46 Hectare out of the said land is deleted from Existing Public Park and 
earmarked for Municipal Purpose [ Fire Station, Water Tank ( ESR), Filter Plant and Municipal Office]in 
Public / Semi- Public Zone as shown onthe Plan, subject to the conditions mentioned specified below - 
Condition - As per Municipal Council letter, dated 25th May 2017 , it shall be the responsiblity of the 

___ Municipal Council to provide authorised 12. 00 mtrs . road to the proposed land under 

modification i.e . Public / Semi-Public Zone and the Existing Pubilc Park . 
A copy of thenotification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned modification shall 
be available for inspection of the General Public in the office of the Dharangaon Municipal Council, 
Dharangaon during office hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Government website www .maharashtra .gov.in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary to Government. 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २२ जून २०१७ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस - १०१५/ ९३/ प्र. क्र . ५६/ २०१५/ नवि -९ . - ज्याअर्थी, दोंडाईचा- वरवाडे नगरपरिषदेच्या (जिल्हा धुळे ) मूळ हद्दीसाठी , दुसरी 
सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) (यापुढे “ उक्त 
अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम ३१ (१) अन्वये शासन अधिसूचना , नगर विकास विभाग, क्रमांक टीपीएस - १०१२ / ५४९ (न)/ पुनर्बाधणी क्रमांक 
६५/प्र.क्र . ११३(न)/ २०१२ / नवि -९ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ अन्वये भागश: मंजूर झाली आहे. तसेच वगळलेल्या भागाची पुनर्प्रसिद्ध विकास योजना 
शासन अधिसूचना नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस - १०१२ / ५४९ ( न) /पुनर्बाधणी क्रमांक ६५ /प्र. क्र . ११३(न)/ २०१२/ नवि -९, दिनांक १३ जून २०१४ 
अन्वयेमंजूर आहे (यापुढे “ उक्त दुसरी सुधारित विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त दुसऱ्या विकास योजनेत, मौजे दोंडाईचा-वरवाडे येथील सर्व्हे क्रमांक १०५-२- अ/ अ - १, १०५-२- अ/ ब, १०५- २- अ/ अ -२ , 
१०५-२ -ब/ १, १०५- १ - अ+ १-ब या जमिनी आरक्षण क्रमांक १९ “ बगीचा ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधले आहे) यासाठी आरक्षित आहेत . सदर 
आरक्षणाचेनियोजन प्राधिकरण दोंडाईचा -वरवाडे नगरपरिषद हे आहे ( यापुढे “ उक्त प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्राधिकरणाने उक्त जागा मूळ हद्दीच्या विकास योजनेत आरक्षण क्रमांक १० “कॉटेज हॉस्पिटल ” यासाठी आरक्षित असून 
विकास योजना अंमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये संपादन केलेली नसल्यामुळे आरक्षणाखालील जागेच्या काही मालकांनी 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप-कलम (१) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या नगरपरिषद, दोंडाईचा- वरवाडे यांचेवर दिनांक ९ मार्च २०११ 
रोजी सूचना (यापुढे “ उक्त सूचना ” असे संबोधले आहे) बजावलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप - कलम ( १) नुसार उक्त सूचना बजावल्यानंतरही उक्त प्राधिकरणाने विहित 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, दोंडाईचा-वरवाडे नगरपरिषदेने , उक्त जागेबाबत जागा मालकांनी कलम १२७ (१) अन्वये बजावलेल्या सूचनेचा विचार करून 
व संपादनाची कार्यवाही सुरू न झाल्यामुळे आरक्षणाखालील जागा “बगीचा ” या आरक्षणातून वगळून त्याखालील क्षेत्र “ रहिवास ” विभागात समाविष्ट 
करणेबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


असे संबोधले आहे) चे कलम ३७ ( १) नुसार सर्व वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव (यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) 
अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सूचना देणाऱ्या सर्व्हे क्रमांक १०५- २- अ / अ- १, १०५ - २ - अ/ ब, १०५- २ - अ/ अ- २, १०५- २-ब /१ या जमीन मालकांनी मा . 
उच्च न्यायालय , मुंबई खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्रमांक ८९७८ / २०१५ मध्ये मा . न्यायालयाने दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजीच्या 
निर्णयान्वये उक्त जागा उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ (१ ) मधील तरतुदींनुसार आरक्षण मुक्त झाल्याचे जाहीर करून सदरहू जमीनमालकास 
विकासासाठी उपलब्ध झाल्याबाबत जाहीर केलेले आहे व यासंबंधी योग्य ते आदेश पारित करण्याबाबत नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित फेरबदलापैकी 
कलम १२७ (१) अंतर्गत व न्यायालयीन निर्णयात नमूद उपरोक्त जमिनींच्या संदर्भात मान्यता देणे आवश्यक आहे, असे राज्य शासनाचेमत झाले आहे ; 

आता, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७(२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास योजनेतील , 
प्रस्तावित फेरबदलास पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ व दिनांक १३ जून २०१४ रोजीची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २८ डिसेंबर २०१२ व दिनांक १३ जून २०१४ रोजीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या 
नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 

नोंद 
मौजे दोंडाईचा- वरवाडे शहराच्या मूळ हद्दीच्या दुसऱ्या सुधारित विकास योजनेतील मौजे दोंडाईचा- वरवाडे येथील सर्व्हे क्रमांक १०५ -२ - अ/ अ - १ , 
१०५-२- अ/ ब, १०५ -२ - अ/ अ -२, १०५- २-ब / १ मधील कलम १२७ ( १) च्या सूचनेत व मा . उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक ८९७८ / २०१५ मध्ये 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी झालेल्या निर्णयामध्ये नमूद जमिनी आरक्षण क्रमांक १९ “ बगीचा ” मधून वगळून सदरचे क्षेत्र “ रहिवास ” विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, नगरपरिषद, दोंडाईचा - वरवाडे, जिल्हा धुळे यांच्या 
कार्यालयात जनतेच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील . 

सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील, 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated 22nd June 2017 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. TPS - 1015 / 93 /CR -56 /2015 /UD - 9 . - Whereas , the Second Revised Development Plan of Original 
limit of Dondaicha- Varwade City (district Dhule ) has been partly sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department s Notification No. TPS - 1012 /549 (N ) / Recon . No . 65 /CR - 113 (N )/2012 /UD - 9 , 
Dated the 28th December 2012 and Development Plan of Excluded Part has been sanctioned by the 
Government vide Urban Development Departments Notification No . TPS - 1012 /549 (N )/Recon . No. 65 / 
CR - 113 ( N )/ 2012 /UD - 9 , dated the 13th June 2014 . (hereinafter referred to as " the said Second Revised 
Development Plan " ); 

and whereas , in the said Second Revised Development Plan , the land bearing Survey Nos . 
105 -2A/ A1, 105- 2A/ B, 105 - 2A/ A2, 105-2B/ 1, 105 - 1A + 1B of Mouze Dondaicha- Varvade is reserved as 
" Site No . 19 Garden ” (hereinafter referred to as “ the said Reservation and the Planning Authority " for the 
said reservation is Dondaicha- Varwade hereinafter referred to as “ the said Planning Authority ”) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


and whereas , the land owners of certain lands have served the Notice (hereinafter referred to as " the 
said Notice" ) under section 127 ( 1) of the said Act , on the Planning Authority on dated 9th March 2011 , as 
the said land was reserved as Site No . 10 Cottage Hospitalin Sanctioned Development Plan of Original 
limit of Municipal Council, Dondaicha -Varvade and the samewas notacquired by the said Planning Authority 
within ten years from the date on which the said Development Plan came into force ; 

and whereas , even after service of the said Notice as aforesaid , the said Land has not been acquired 
within a stipulated period from the date of the service of the said Notice under sub - section ( 1) of Section 
127 of the said Act, by the said authority ; 

and whereas , considering the Notice served by the land owners and considering that the land has not 
been acquired , the said Planning Authority after following all the legal formalities stipulated under Section 
37 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . ActNo. XXXVII of 1966 ) (hereinafter 
referred to as " the said Act" ) has submitted to the Government for its sanction a modification proposal so 
as delete the said reservation and to include the said lands in the Residential Zone (hereinafter referred to 
as “ the Proposed Modification " ) ; 

and whereas, the owners of the land bearing Survey No . 105 - 2A /A1, 105 -2A / B , 105 -2 -A /A -2 , 105 -2B / 
1, have served the said Notice has filed the Writ Petition No. 8978 /2015 in Hon ble High Court, Aurangabad 
Division . The Hon ble High Court vide its Order dated 25th February 2016 has deleted the said lands from 
the reservation and declared that the said lands are available to the owners for the purpose of Development 
as otherwise permissible in the case of adjacent land under Development Plan and further directed to 
issue necessary orders in this regard ; 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State, Pune the Government is of the opinion that, the Proposed Modification in respect of 
the aforesaid lands covered under Section 127 (1) and mentioned in the order of the Hon ble High Court 
should be sanctioned . 

Now therefore, in exercise of the powers conferred on it under Section 37 ( 2) of the said Act , the 
Government hereby, sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends the aforesaid 
Notification , dated the 28th December 2012 and dated 13th June 2014 as follows ; 

" In the Schedule ofModifications appended to the Notification dated 28th December 2012 , sanctioning 
the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry - 


ENTRY 


" Lands bearing Survey No. 105 - 2A /A1, 105 - 2A /B , 105 - 2A / A2 , 105 - 2B /1 ofMouze Dondaicha - Varwade 
as mentioned in the Notice under Section 127 ( 1) and in the Order of the Hon ble High Court in Writ 
Petition No. 8978 /2015 dated 25th February 2016 are deleted from reservation of Garden Site No. 19 and 
the area so deleted is included in ResidentialZone )" . 

A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shall be available for inspection of the 
General Public , in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Dondaicha - Varwade , during office 
hours on all working days for a period of one month . 

This Notification shall also be available on the Governmentweb site www .maharashtra . gov. in 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


M . M . PATIL , 
Under Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या -२ / ५/ २३६८८/ एसआर- ६८ / ३८३९४/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, नाचलोंढी ग्रामपंचायतीतील बोंडारमाळ पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २६ मे २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी नाचलोंढी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोंडारमाळ पाडा/पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, महेश झगडे, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक, तालुका पेठ, गाव बोंडारमाळ पाडा (नाचलोंढी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


गावठाण क्षेत्र 


पूर्व : गट नंबर १०० 
दक्षिण : गट नंबर १००, १०१ 
पश्चिम : गट नंबर १०२ 
उत्तर : गट नंबर १०० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

__ महेश झगडे, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, ७ जून २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ २३६८९/ एसआर- ६९ / ३८६८९ / २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, हातरुंडी ग्रामपंचायतीतील पातळीपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी हातरुंडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पातळीपाडा / पाड्यांचा समूह/वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , महेश झगडे, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव पातळीपाडा ( हातरुंडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण क्षेत्र 


- 


पूर्व : गट नंबर ११७- अ 
दक्षिण : गट नंबर ११६ 
पश्चिम : गट नंबर ११६ 
उत्तर : गट नंबर ११६ 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ७ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ /२३६९० / एसआर- ७०/ ३८३९२/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी / वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, माळेगाव ग्रामपंचायतीतील वखारपाडा/पाड्यांचा समूह / वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी माळेगाव ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वखारपाडा/पाड्यांचा समूह/वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , महेश झगडे, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव वखारपाडा ( माळेगाव ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


गावठाण क्षेत्र 


- 


पूर्व : उंबरपाडा शीव 
दक्षिण : गट नंबर ४ 
पश्चिम : गट नंबर ३०९ 
उत्तर : गट नंबर ३१५ 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ७ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या-२/ ५/ २३६९१/ एसआर- ७१ /३८३९१/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, नाचलोंढी ग्रामपंचायतीतील फणसपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग, दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी नाचलोंढी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या फणसपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , महेश झगडे, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव फणसपाडा (नाचलोंढी ) 
हद्दींचा तपशील 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ . क्र . 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


० 


० 


गावठाण क्षेत्र 


- 


पूर्व : गट नंबर १३, ७९ 
दक्षिण : गट नंबर ७९ 
पश्चिम : गट नंबर १४, १५ 
उत्तर : गट नंबर १२ , १३ 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ७ जून २०१७. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५/ २३७८४/ एसआर- ७२ / ३८४५५/ २०१७. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) 
नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह/ वाडी/वाड्यांचा 
समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जोगमोडी ग्रामपंचायतीतील मेंढपाडा /पाड्यांचा समूह / वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांनी यासंदर्भात दिनांक ३ डिसेंबर २०१६ रोजी जोगमोडी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मेंढपाडा /पाड्यांचा समूह/ वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह/ वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , महेश झगडे, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून येथे 
पाडा / पाड्यांचा समूह/ वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव मेंढपाडा ( जोगमोडी) 

समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


अ. क्र . 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गावठाण क्षेत्र 


- 


पूर्व : गट नंबर ४० 
दक्षिण : गट नंबर ५९ 
पश्चिम : गट नंबर ४३ 
उत्तर : गट नंबर ११९ 


c 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, ७ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


११ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १९ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव सातपूर 

प्रकरण क्रमांक ७/ ०४ 
सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 


जिल्हा नाशिक 


चौ. मी . 


सि . स . नं . ६९२८ 


९००० 


एकूण .. 


९००० 


क्रमांक भूसं/ कक्ष -१०/ ३/ कावि -१०८१/ २०१७. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट- कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११९१/ ३५ (ए)/सीआर- ८८ / युडी-९, दिनांक 
२८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , सोबतच्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : क्रीडांगणासाठी व १२ मीटर रुंद विकास 

योजना रस्ता. 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : क्रीडांगणासाठी व १२ मीटर रुंद विकास 

योजना रस्ता. 


समाजाला होणारे लाभ : सामाजिक व दळणवळणाची सुविधा 

उपलब्ध होईल . 
अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव सातपूर 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

गट नंबर 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) । 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २, नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


लागू नाही 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , २३ मे २०१७. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक , गाव देवळाली 


कलम १९ 


जिल्हा नाशिक 


प्रकरण क्रमांक ५८ / १० 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 


चौ . मी . 


८८ / १ / १/ ४/ १ 


१५९३. ५० 


८८/ ३/ २/ १ पै . 


११०२ . ४८ 


- 


एकूण .. 


२६९५. ९८ 


क्रमांक भूसं/कक्ष- १० /३/ कावि - १०२० / २०१७ . - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-११९३/ २१२४ /सीआर- १२६ /९५/ युडी-९, 
दिनांक १९ फेब्रुवारी १९९६ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की, सोबतच्या अनुसूची - एकमध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता. 
प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : १२ मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 
समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सुविधा उपलब्ध होईल . 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक, गाव देवळाली 
भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


१ 


हे . आर 


लागू नाही 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
__ _ टीप. - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल. 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


नाशिक , १६ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


१३ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 


कलम १९ 


जिल्हा नाशिक 


२८ पै . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक , गाव नाशिक 
सर्व्हे नंबर / 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

२ 

चौ . मी . 

१९०० (०. १९ हे. आर) 
२६ / २/१ पै. 

३९०० (०. ३९ हे. आर ) 
२६/ १ पै . 

२१०० (०. २१ हे . आर ) 
१००२ पै . 

२५०० (०. २५ हे . आर ) 
२२०० (०. २२ हे . आर) 


क्रमांक भूसं/कक्ष-१०/३/ कावि - १०८०/ २०१७. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११९१/ ३५ / सीआर- ८८ / ९१ / युडी-९ , दिनांक 
२८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , सोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनींची, अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


- 


६ 


६ 


२५ पै . 


एकूण . . 


१२६०० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

: २४ मीटर डी . पी. रोडसाठी भूसंपादन 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : २४ मीटर डी. पी . रोडसाठी 


प्र 


समाजाला होणारे लाभ : दळणवळणाची सोय होईल . 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम । 
१५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट-कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


__ अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक , गाव नाशिक 
भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


क्षेत्र 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


लागू नाही 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप. - उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन), 
क्रमांक २ , नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ श 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


राधाकृष्णन बी ., 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 


नाशिक , २३ जून २०१७ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक, तालुका नाशिक , गाव नाशिक 


कलम १९ 


जिल्हा नाशिक 


प्रकरण क्रमांक ५०/ ०८ 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 


चौ . मी . 


१८२१ . ३१ 


सि . स . नं . ७३१९ , 
स . नं . ७४३ पै . 
( अंतिम प्लॉट नंबर ५२८ ) 


- 


क्रमांक भूसं/कक्ष- १० /३/ कावि - १०२१/ २०१७ . - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक ---- लागू नाही. प्रकरणास महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना क्रमांक टीपीएस - ११९१/ ३५ / सीआर- ८८ / ९१ / युडी-९ , दिनांक 
२८ जून १९९३ रोजी काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , सोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची, अनुसूची-दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


एकूण .. 


१८२१ . ३१ 


६ 


६ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता . 


आणि ज्याअर्थी, नाशिक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कलम 
१५ च्या पोट - कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या 
तरतुदीअन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


प्रकल्पाच्या कामाचेवर्णन : ३० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता. 
समाजाला होणारे लाभ : वाहतूक व दळणवळणाची सुविधा 

उपलब्ध होईल . 
अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा नाशिक , तालुका नाशिक, गाव नाशिक 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट नंबर 


हे . आर 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले 
क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची 
चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


लागू नाही 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

लागू नाही 
टीप . - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २, नाशिक या कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
क्रमांक २ , नाशिक यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


राधाकृष्णन बी . , 
जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


नाशिक , १६ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


१५ 


जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प संचालक यांजकडून 
क्रमांक ससप्र/ जमीन २- अ/ कावि - २३० / २०१७ .- मा . सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचेसमोरील रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक ३२८/ २००२ 
मधील अंतर्गत अर्ज ४२ , ४३ , ५० - ५१ आणि ५२ - ५३ यामध्ये दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या सर्व 
रहिवाशी व प्रकल्पग्रस्त यांना दिनांक ३१ जुलै २०१७ पूर्वी बुडीत क्षेत्राचा परिसर निष्कासित करण्याचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन 
सर्व रहिवाशांना निष्कासित करण्याबाबत अधिसूचित करण्याकरिता नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरणाने सरदार सरोवर प्रकल्पातील सर्व सहभागी राज्यांना 
प्राधिकृत केले आहे. त्यानुसार सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रामध्ये येणाऱ्या अक्कलकुवा तालुक्यातील ९ व अक्राणी तालुक्यातील २४ खाली 
नमूद केलेल्या गावातील सर्व रहिवाशी व प्रकल्पग्रस्त यांना सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून त्यांच्या सर्व स्थावर व जंगम मालमत्तेसह सदर धरणाचे 
बुडीत क्षेत्र दिनांक ३१ जुलै २०१७ पूर्वीनिष्कासित करणे अनिवार्य आहे, असे याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

अक्कलकुवा व अक्राणी तालुक्यातील प्रभावित गावे खालीलप्रमाणे 
तालुका 

खालील गावातील बुडीत क्षेत्र 


अ . क्र . 


अक्कलकुवा 

१. मणिबेली, २. धनखेडी , ३. चिमलखेडी , ४ . गमन, ५. सिंदुरी, ६ . बामणी, ७. मुखडी , 
९ गावे 

८ . डनेल, ९ . मांडवा. 
अक्राणी 

१. पौला, २. पिपळचौप , ३. शेलगदा, ४. अट्टी , ५. केली, ६ . थुवानी, ७. चिंचखेडी, ८. भरड, 
२४ गावे 

९ . शिक्का, १० . रोषमाळ खुर्द, ११. डोमखेडी , १२ . निमगव्हाण , १३. सुरुंग , १४ . शेलदा, 
१५. जुनवणे , १६ . खर्डी, १७ . माळ, १८ . बिलगाव, १९ . सावऱ्यादिगर , २० . भुषा , २१ . वरवली , 

२२. सादरी, २३. उडदया , २४ . भादल . 
एकूण 

३३ गावे 
मा . सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सरदार सरोवर प्रकल्पांतर्गत बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या उपरोक्त गावातील सर्व रहिवाशी, 
प्रकल्पबाधित आणि मृत प्रकल्पबाधितांचे वारस यांनी स्थावर व जंगम मालमत्तेसह उक्त क्षेत्र दिनांक ३१ जुलै २०१७ पूर्वी निष्कासित करावे. सदर 
अधिसूचनेच्या तरतुदी बुडीत क्षेत्रात येणाऱ्या सद्य:स्थितीत निवास करणाऱ्या सर्व रहिवाशी / प्रकल्पग्रस्त / मयत प्रकल्पबाधितांच्या वारसांना तसेच अन्य 
इतर सर्व परिवारांना समान पद्धतीने लागू राहील . 

डॉ . मल्लीनाथ कलशेट्टी, 

जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प संचालक , 
नंदुरबार , २२ जून २०१७. 

सरदार सरोवर प्रकल्प , नंदुरबार . 


BY DISTRICT JUDGE -2 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 393 
No . EST/ 2053/ 2017 . - Extension of Earned 
Leave for four (4 ) days from 21st March 2017 to 
24th March 2017 is hereby granted to continuation 
of Earned Leave from 14th March 2017 to 20th 
March 2017 previously granted to Shri. P. C . 
Ramdin , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Sinnar. 

Certified under (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981) 
Shri. P . C . Ramdin would have continued to 

e in the post of Joint Civil Judae. Junior 


Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Sinnar if he had not proceeded on leave for the 
period from 21st March 2017 to 24th March 2017 . 

Charge during the absence of Shri. P . C . 
Ramdin , Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Sinnar remain with 
Shri. V . S . Wagh , 2nd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class, 
Sinnar. 

N. B . Bhos , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik. 


offic 


Nashik, 21st March 2017 . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ - २०१२ (मुंबई पोलीस 

अधिनियम , १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे कलम ३६ चे मनाई 
आदेश. 

आदेश 
क्रमांक जिविशा/ रमजान ईद/ मनाई आदेश /१८९५/ २०१७ . - ज्याअर्थी, 
नंदुरबार जिल्ह्यात दिनांक २८ मे २०१७ पासून मुस्लिम बांधवांच्या 
रमजान महिन्यास प्रारंभ झाला असून , त्यानिमित्ताने मुस्लिम बांधव महिनाभर 
रोजे (उपवास) करून दिवसातून ५ वेळा नमाज पठण करीत असतात . 
नमाज पठण झाल्यानंतर मुस्लिम बांधव रोजे( उपवास) सोडण्यापूर्वी 
मशिदीबाहेर व बाजारात खरेदीसाठी गर्दी करीत असतात . तसेच दरम्यान 
रमजान महिन्याचा २६ वा रोजा हा महत्त्वाचा मानला जाणारा म्हणजेच 
शब्ब - ए -कद्र ( बडी रात ) दिनांक २२ जून २०१७ रोजी येत असून , 
दिनांक २३ जून २०१७ रोजी जुम्मातुल विदा (रमजान महिन्याचा शेवटचा 
शुक्रवार) येत आहे. त्यानंतर दिनांक २६ जून २०१७ रोजी (एक दिवस 
पुढे- मागे चंद्रदर्शनानुसार) रमजान ईद ( ईद- उल -फितर) हा सण साजरा 
करण्यात येणार आहे. तसेच दिनांक १० जून २०१७ रोजी नंदुरबार 
शहरात झालेली जातीय दंगल व दिनांक १४ जून २०१७ रोजी शहादा 
शहरात किरकोळ कारणावरून झालेली दंगल पाहता , तसेच नंदुरबार 
जिल्ह्यातील शहर व ग्रामीण भागातील बहुतेक मशिदी ह्या मुख्य रस्त्याला 
लागून असल्याने नमाजासाठी आलेल्या मुस्लिम लोकांना एखादेवेळी 
इतर धर्मिय लोकांच्या वाहनांचा धक्का अगर गर्दीत एकमेकांचा धक्का 
लागून सदर काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. 

त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता, सुव्यवस्था 
व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी , राजेंद्र बा . डहाळे, पोलीस अधीक्षक , 
नंदुरबार , मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ - २०१२ (मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल) अन्वये व इतर प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून पुढीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 

दिनांक १८ जून २०१७ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक १ जुलै 
२०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन 
प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम क्रमांक २४ - २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे 
संक्षिप्त नाव बदल) चे कलम ३६ मधील पोट - कलम अ ते फ प्रमाणे 
पुढील बाबतीत लेखीकिंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास 
अधिकार राहतील : 
( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा 

वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे ; 
(ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये, असे मार्ग व अशा वेळा विहित 

करणे; 
( क) सर्वमिरवणुकींच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजाअर्चेच्या सर्व जागेच्या 

आसपास पूजाअर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा सार्वजनिक 
जागा, जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव 


असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न देण्यासाठी निर्देश 

देणे ; 
( ड) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटात किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या, कपडे 
धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, जत्रा, 
देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था राखणेकामी 

निर्देश देणे ; 
( इ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक जागेत 

किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचेकिंवा गाणी गाण्याचेकिंवा 
ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि शिंगे व इतर 
कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण 

ठेवणेबाबत निर्देश देणे ; 
( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 

विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी निर्देश देणे ; 
( फ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने मुंबई पोलीस कायद्याचे कलम ३३, ३५ , ३७ 

ते ४० , ४२ , ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही 
आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे योग्य आदेश 

देणे. 
यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा 
आदेश लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका, जाहीर 
सभा, मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस स्टेशन प्रभारी 
अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले पोलीस निरीक्षक , 
सहायक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक किंवा त्यांचे वरिष्ठ 
यांचेकडून तारीख, वेळ, जागा, आरास, मिरवणुकीचा मार्ग, त्यात दिल्या 
जाणाऱ्या घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय आयोजित करू नये. 
तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करावे. 

सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
१८ जून २०१७ चे ०० .०१ वाजेपासून ते दिनांक १ जुलै २०१७ चे 
२४ . ०० वाजेपावेतो लागू राहील . 

सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 

सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक 
२४ - २०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे संक्षिप्त नाव बदल ) चे 
कलम १३४ प्रमाणे अपराध होईल . 

हा आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ जून २०१७ 
रोजी दिला आहे . 

राजेंद्र बा . डहाळे, 

पोलीस अधीक्षक , नंदुरबार . 
नंदुरबार , १६ जून २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


१७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

नोंदणी रद्द आदेश 
आदेश 

क्रमांक प्रशा -२ / नेहरू सह. गृहनिर्माण /नोंदणी रद्द आदेश /३७७/ सन 

२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
क्रमांक प्र- २/शिवनेरी महिला औद्यो. संस्था / पुनर्जीवन आदेश/४११ / । 

__ मधील तरतुदीस अनुसरून मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , 
सन २०१७ . - शिवनेरी महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , 

सुखदेव डी . सुर्यवंशी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , 
वांगी बु., तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर या अवसायनातील तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर असा आदेश देतो की, नेहरू 
संस्थेचा पुनर्रचनेसाठी प्रसिद्ध केलेला दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचा सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित , श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , 
मसुदा आदेश कायम करीत आहे. मसुदा आदेशात नमूद अटी व शर्तीस 

जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एचएसजी/ 
अधीन राहून शिवनेरी महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , वांगी 

१५९ / सन १९७१, दिनांक १८ मार्च १९७१ या आदेशान्वये रद्द करीत 

आहे. तरी सदरची संस्था विघटित झालेली आहे असे समजण्यात आले 
बु. , तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था पुनर्जीवित झाली 

पाहिजे व ती एक व्यक्तीभूत संस्था असल्याचेबंद होईल . 
आहे असे समजण्यात यावे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर / 
पीआरडी/ आय/ ५९६/ सन १९९६ , दिनांक ७ मार्च १९९६ कायम आहे. 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक २० मार्च 

२०१७ रोजी दिला असे . 
सदर शर्ती व अटी खालीलप्रमाणे 

सुखदेव डी . सुर्यवंशी, 
(१ ) शिवनेरी महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , वांगी बु., 

सहायक निबंधक , 
तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा प्रस्तुत 

सहकारी संस्था , श्रीरामपूर , 
आदेश अंमलात आलेपासून कायदा, कानून , उपविधीनुसार 

तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर . 
कामकाज करावे व संस्थेच्या उद्देशानुसार कामकाज करावे. श्रीरामपूर , २० मार्च २०१७.. 
( २) उक्त मसुदा आदेशात नमूद केलेनुसार हंगामी संचालक मंडळाची 
मुदत एक वर्षाकरिता राहील . हा आदेश अंमलात आल्याच्या 

आदेश 
तारखेपासून एक महिन्याचे आत पुनर्जीवित झालेल्या संस्थेच्या 

क्रमांक सनिशे/ एएनआर/एसजीएन / आरएसआर/(सीआर)/११०५/ सन 
हंगामी संचालक मंडळाची प्रथम सर्वसाधारण सभा घेण्यात 

२०१७.- मी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शेवगाव , तालुका 

शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर करतो की , 
( ३) पुनर्जीवित झालेल्या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

श्री महालक्ष्मी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शेवगाव , तालुका 
१९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदीनुसार व संस्थेचे उपविधीतील 

शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

अधिनियम , १९६० मधील ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ 
तरतुदीनुसार व यापुढे वेळोवेळी होतील त्या दुरुस्तीनुसार 

नियम २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
दैनंदिन कामकाज करावे. 

क्रमांक एएनआर/ एसजीएन/ आरएसआर/( सीआर)/ ११०५/ सन २०१७, 
( ४ ) संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत सभासदांमधून (१) सौ . वेरूणिका दिनांक ३१ मार्च २०१७ असा आहे. 

सुरेश मैड , ( २) सौ . रेखा भास्कर बोराडे, (३ ) सौ. वसुदा उपनिर्दिष्ट अधिनियमाचा कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
विलास कुवर , (४ ) सौ . अंजली अनिल महाले, (५ ) सौ . मंगल संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन 
पद्माकर मैड,(६) सौ . वैशाली किरण महाले, (७) सौ . पुष्पा संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या संस्था असे आहे. 
नारायण महाले यांनी कामकाज पाहणे. 

ए . आर. पुरी, 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझे सही 

सहायक निबंधक , 
शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे. 

सहकारी संस्था, शेवगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 
श्रीरामपूर , २४ मार्च २०१७. 

शेवगाव, ३१ मार्च २०१७. 


यावी. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


दाव्यायोग्य संस्थेची इतर कागदपत्रे विनाविलंब संस्थेचे पदाधिकारी / 
अधिकारी यांचेकडून ताब्यात घ्यावी व तसा लेखी अहवाल उलट टपाली 
व कार्यालयास सादर करावा . 
चोपडा , १५ फेब्रुवारी २०१७. 


अंतिम आदेश 
क्रमांक आस्था/ अंतिम आदेश/ पीक संरक्षक / ४८० / सन २०१७ . -महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) पोट- कलम ( १) 
व नियम , १९६१ चे नियम ८७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , एम . एच. लाठी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
चोपडा, जिल्हा जळगाव अंतिम आदेश देतो की , श्रीराम पीक संरक्षक 
सहकारी सोसायटी मर्यादित , चौगाव, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव 
या संस्थेचा कारभार वरील नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीच्या आधारावर व 
कारणास्तव गुंडाळण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) ( १) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीनुसार श्री. व्ही . व्ही . गरुड , सहकार अधिकारी (द्वितीय 
श्रेणी), चोपडा, जिल्हा जळगाव यांची सदर संस्थेवर अवसायकपदी 
वर नमूद केलेल्या कारणास्तव नेमणूक करीत आहे. 

तसेच वर उल्लेख केलेल्या अधिनियमाच्या कलम १०३ ला अनुसरून 
असाही आदेश देत आहे की , अवसायक यांनी संस्थेचे अधिकारी ज्या 
मालमत्तेवर , चीजवस्तूवर आणि कारवाईयोग्य दाव्यांवर संस्थेचा हक्क 
असेल किंवा तिला हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्वमालमत्ता , 
चीजवस्तू व कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्याच्या संबंधातील सर्व 
पुस्तके , अभिलेख व इतर दस्ताऐवज यांच्या अभिरक्षेची व नियंत्रणाची 
व्यवस्था परिसमापकाच्या स्वाधीन करतील आणि त्यानंतर त्यांना त्यापैकी 
कोणतीही गोष्ट मिळू शकणार नाही. तसेच संस्थेचे अधिकारी आपली 
पदे सोडतील आणि समापनाचा आदेश अंमलात असेपर्यंत संस्थेच्या 
अधिमंडळास आपल्या कोणत्याही अधिकाराचा वापर करता येणार नाही. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजी माझे स्वाक्षरीने 
व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला आहे. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ राधेय अर्बन पत / नोंदणी रद्द / काक - २१ / ५८७/ सन 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारावरून मी , मधुसूदन लाठी , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव आदेश देतो की , 
राधेय अर्बन को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी मर्यादित , चोपडा 
( अवसायनात ), तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेची या कार्यालयात 
झालेली नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए/ आरएसआर/ (सीआर)/ १२८३/ 
सन २००२, दिनांक १८ ऑक्टोबर २००२ ही रद्द करीत आहे. तसेच या 
संस्थेचेविसर्जन झाले असे समजण्यात यावे. संस्थेच्या विरुद्ध किंवा 
संस्थेने या कार्यालयास माहित नसलेले काही दावे असल्यास त्यांचे 
निर्णयास अधीन राहून होणाऱ्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी सदर 
संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायम ठेवण्यात येत आहे. 

या आदेशाचेदिनांकापासून सदर संस्थेची नोंदणी रद्द झाली असे 
समजण्यात येऊन संस्थेचे कामकाज कायमस्वरूपी गुंडाळण्यात येत 
आहे. 


सदरचे आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत 
आहे . 


चोपडा , १७ मार्च २०१७. 


एम . एच. लाठी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चोपडा, 

जिल्हा जळगाव . 


चोपडा, ३१ मार्च २०१७. 


मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक आस्था/ म. आ ./ श्रीराम पीक /३१४/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) (क ) (४) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम ८७ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार मी, एम . एच. लाठी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, चोपडा , जिल्हा जळगाव मध्यंतरीय आदेश देतो की , श्रीराम 
पीक संरक्षक सहकारी सोसायटी मर्यादित , चौगाव , तालुका चोपडा , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा कारभार वरील नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीच्या 
आधारावर व कारणास्तव गुंडाळण्यात येत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१) ( क) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीनुसार श्री. व्ही . व्ही . गरुड , सहकार अधिकारी (द्वितीय 
श्रेणी), चोपडा, जिल्हा जळगाव यांची अवसायकपदी वर नमूद केलेल्या 
कारणास्तव नेमणूक करीत आहे. 


आदेश 
क्रमांक वि -२/ सहकारी संस्था /नोंदणी रद्द / आदेश/ ६७५ / सन २०१७. 
- मी, एस . बी . फुलपगारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, आऊयो, 
साक्री तालुका साक्री , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदींनुसार अनुराधा सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, पिंपळनेर , तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारित झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
साक्री, २४ मार्च २०१७. 


तसेच वर उल्लेख केलेल्या अधिनियमाच्या कलम १०२ ( १ ) ( क ) ला 
अनुसरून असाही आदेश देत आहे की , अवसायक यांनी संस्थेच्या ज्या 
मालमत्तेवर , वस्तूवर संस्थेची मालकी आहे अशी मालमत्ता , वस्तू व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


१९ 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक वि -२/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / आदेश/६८०/ सन २०१७. 
- मी, एस. बी. फुलपगारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, आऊयो , 
साक्री, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार रामराज्य गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , साक्री, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या अवसायनातील 
संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश पारित झाल्याच्या 
तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
साक्री, २४ मार्च २०१७ . 


क्रमांक वि -२ / सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द / आदेश/ ६९५/ सन २०१७ . 
- मी , एस . बी. फुलपगारे, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , आऊयो, 
साक्री, तालुका साक्री , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार बापुसाहेब देवरे गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित , म्हसदी, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . हा आदेश 
पारित झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 

एस. बी . फुलपगारे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, आऊयो, साक्री , 

तालुका साक्री, जिल्हा धुळे . 
साक्री, २४ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि -२/ सहकारी संस्था/ नोंदणी रद्द/ आदेश/ ६८५/ सन २०१७ . 
- मी , एस . बी . फुलपगारे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, आऊयो, 
साक्री , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार भोईराज ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , साक्री , तालुका साक्री , जिल्हा धुळे या 
अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण झालेने महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
साक्री, २४ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि -१/ नवजीवन/म. स. सं./ क. २१/ नों . रद्द / २४५/ सन २०१७. 
- मी , सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड, 
जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके/ सीएचडी / 
पीआरडी/ एल/ ८३१/ सन १९९५, दिनांक ३० मार्च १९९५ अन्वये नोंदणी 
केलेली नवजीवन मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , उसवाड , तालुका 
चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व 
ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही , 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
चांदवड , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि -२/ सहकारी संस्था/नोंदणी रद्द/ आदेश/ ६९०/ सन २०१७ . 
- मी , एस. बी . फुलपगारे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , आऊयो, 
साक्री, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार नागाई माता ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , कासारे , तालुका साक्री, 
जिल्हा धुळे या अवसायनातील संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पूर्ण इ 
शालेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. 
हा आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे 
समजावे. 

सदर आदेश आज दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह निर्गमित केला असे . 
साक्री , २४ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ श्री साईबाबा शेतीमाल ख . वि. सो ./ क . २१/ नों . रद्द / 
२४४ / सन २०१७. - मी , सविता प्र . शेळके, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था , चांदवड, जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक 
एनएसके/ सीएचडी/ एमकेटी /८०५/ सन २००१ , दिनांक १८ ऑगस्ट २०११ 
अन्वये नोंदणी केलेली श्री साईबाबा शेतीमाल भाजीपाला व फळे 
उत्पादक खरेदी-विक्री सहकारी संस्था मर्यादित , कुंदलगाव , तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व 
ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 
__ सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही/ 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
चांदवड , ३१ मार्च २०१७ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


आदेश 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था असे आहे . 
श्रीरामपूर , २९ मार्च २०१७. 


क्रमांक वि - १ / हरिओम फळबाग / क. २१ / नों . रद्द /२४३ / सन २०१७ . 
- मी , सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड, 
जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ 
एमकेटी/८०१/ सन २००१, दिनांक १५ जुलै २००१ अन्वये नोंदणी 
केलेली हरीओम फळबाग व भाजीपाला सहकारी संस्था मर्यादित , 
चांदवड , तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे . 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही/ 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 
चांदवड , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ २८१२ / सन २०१७. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे समता 
हाउसिंग सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , खंडाळा, तालुका 
श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर/ एचएमजी/ २८१२/ सन २०१७, दिनांक 
३१ मार्च २०१७ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण इतर गृहनिर्माण संस्था 
असे आहे. 

एस . डी . सुर्यवंशी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , 

जिल्हा अहमदनगर. 
श्रीरामपूर , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि - १/ साईबाबा शेत विकास / क . २१/ नों . रद्द / २४२/ सन 
२०१७ . - मी , सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
सीएचडी/ आरएसआर/सीआर/ ८८५/ सन २०११, दिनांक १८ ऑगस्ट 
२०११ अन्वये नोंदणी केलेली साईबाबा शेतकरीविकास सहकारी 
संस्था मर्यादित , कुंदलगाव , तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
संस्थेचेविसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजी माझे सही, 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

सविता प्र. शेळके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 


आदेश 
क्रमांक सनिश्री/वि -२ / श्रीराम ग्राबिशे/ संस्था नोंदणी/ ७०९ / सन २०१७. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा 
अहमदनगर हे जाहीर करतात की , श्रीराम ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, काष्टी , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ 
आरएसआर/ सीआर/ ४७६८ / सन २०१७, दिनांक ३१ मार्च २०१७ असा 


चांदवड , ३१ मार्च २०१७. 


आहे. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ २८२९ / ५१०/ सन २०१७. 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे यशवंत बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, निमगाव 
खैरी, तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर/ जीएलआर/ 
२८२९ / सन २०१७, दिनांक ३१ मार्च २०१७ असा आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १० (१ ) 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संस्था असे करण्यात येत आहे . 

मिलिंद टांकसाळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर. 


श्रीगोंदा, ३१ मार्च २०१७.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


२१ 


आदेश 


क्रमांक सनिरा/ वि - २/ प्रेरणा उपसाजल / क .२१/ आदेश/ ९२ / २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम . नांगरे, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी , प्रेरणा उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था 
मर्यादित , निंभेरे , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ एलएफटी/ ५२८/०६, दिनांक 
७ सप्टेंबर २००६ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद 
वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या प्रेरणा 
उपसा जलसिंचन सहकारी संस्था मर्यादित , गुहा , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम . नांगरे , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी, भोलेनाथ गृहतारण सहकारी संस्था 
मर्यादित , कुक्कडवेढे, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ एसजीए / ओएच/ ४८९, दिनांक 
२६ मार्च १९९२ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे 
अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या भोलेनाथ गृहतारण 
सहकारी संस्था , कुक्कडवेढे, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
राहुरी, २० जानेवारी २०१७.. 


१७ . 


राहुरी , १ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


क्रमांक सनिरा/ वि -२/ मफुकृविग्रास/ क . २१ / आदेश/२८०४ / २०१७ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम . नांगरे, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , राहुरी, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ ग्राहक सहकारी 
संस्था मर्यादित , म . फु . कृ.विद्यापीठ, राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / 
सीओएनएएस/ ११० , दिनांक ५ जानेवारी १९७३ असा आहे व सदर 
संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये 
नोंदणी झालेल्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ ग्राहक सहकारी संस्था 
मर्यादित , म.फु . कृ .विद्यापीठ , राहुरी , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
राहुरी, २० जानेवारी २०१७. 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि -२/ प्रियदर्शनी महिला/ क . २१ / आदेश / २७९२/२०१७ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम . नांगरे , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, राहुरी , प्रियदर्शनी महिला गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचविहिरे , तालुका राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ ओएस / 
५०१, दिनांक १८ मार्च १९९४ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त 
नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या 
प्रियदर्शनी महिला गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचविहिरे , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 

आहे . 
___ या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
राहुरी , २० जानेवारी २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक सनिरा/ वि - २/ श्रीगजाननगृह / क. २१ / आदेश/ २७८६/२०१७ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जी . एम. नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहुरी, परसदगुरु श्री गजानन गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , देवळाली -प्रवरा , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर 


क्रमांक सनिरा/ वि -२ /भोलनाथगृहतारण / क.२१/ आदेश/ २७९८/ २०१७ . 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ एसएजी/ ओएच/ ४६२/ 
८८, दिनांक ४ फेब्रुवारी १९८८ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त 
नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या 
परसदगुरु श्री गजानन गृहनिर्माण सहकारी संस्था, देवळाली- प्रवरा , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 
आहे. 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 


अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या औदुंबर गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची 
नोंदणी रद्द करीत आहे. 
___ या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
राहुरी, २० जानेवारी २०१७. 


राहुरी , २० जानेवारी २०१७. 


आदेश 


क्रमांक सनिरा/ वि -२/ भिमनगरगृहनिर्माण / क. २१/ आदेश/ २७८० / 
२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम. नांगरे , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, राहुरी, भीमनगर मागासवर्गीय गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित, पिंपळगाव फुणगी, तालुका राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ एसएजी/ 
ओएच/ ४९३/९२ , दिनांक ९ ऑक्टोबर १९९२ असा आहे व सदर 
संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये 
नोंदणी झालेल्या भिमनगर मागासवर्गीय गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, पिंपळगाव फुणगी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
राहुरी, २० जानेवारी २०१७. 


आदेश 
क्रमांक सनिरा /वि - २/व्यंकटेशट्रकवास/ क .२१/ आदेश/ २८१० / २०१७. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम. नांगरे , सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , राहुरी, व्यंकटेश ट्रक वाहतूक व इतर 
सर्व वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित, राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/पीआरडी/ 
टीटी/ ४६४/०९, दिनांक ९ जानेवारी २००९ असा आहे व सदर संस्थेबाबत 
उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी 
झालेल्या व्यंकटेश ट्रक वाहतूक व इतर सर्व वाहतूक सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
राहुरी, २० जानेवारी २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/वि- २ / औंदुबर गृहनिर्माण / क. २१/ आदेश /२७७४ / २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी. एम . नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहुरी, औदुंबर गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर/ आरएचआय/ एसएजी/ ओएच/ ५०६/०१, दिनांक १६ जानेवारी 
२००१ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे 


आदेश 
क्रमांक सनिरा/ वि - २/ तुषार मजूर / क. २१/ आदेश/ २९८७/ २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , जी . एम . नांगरे , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहुरी, तुषार मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , 
निभेरे , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / आरएचआय/पीआरडीएल/ ७५५/ ९९ , दिनांक ८ जानेवारी १९९९ 
असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन 
करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या तुषार मजूर सहकारी संस्था , 
निभेरे , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द 
करीत आहे . 
___ या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे . 


यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ २३ 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही 

उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

अंतिम आदेश 
राहुरी , २० जानेवारी २०१७. 

क्रमांक वि -६/मंडाई कृषीपुरक /विकास/ अंतिम पुनर्रचना/ ८५१ / सन 

२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ 
आदेश 

अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, संगमेश्वर बदनाळे , 
क्रमांक सनिरा/ वि -२/ परिवर्तनस्वयं / क. २१ / आदेश/ २९९३/ २०१७. 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव याद्वारे मंडाई कृषीपुरक विकास 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला 

को - ऑप. सोसायटी लिमिटेड, कुकाणे, तालुका मालेगाव , जिल्हा 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी, जी . एम . नांगरे , सहायक निबंधक , 

नाशिक ( अवसायनात ) ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा या कार्यालयाकडील 
सहकारी संस्था, राहुरी, परिवर्तन स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 

प्रारूप आदेश क्रमांक वि -६/मंडाई कृ.पु./पुनर्रचना/प्रारूप आदेश / २०१७ , 
मर्यादित , खंडोबा खु., तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 

दिनांक १६ मार्च २०१७ अंतिम करीत आहे. 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल / ४६२/ ०८ , दिनांक 

___ सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप आदेशातील 
५ सप्टेंबर २००८ असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद 

बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 
वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या परिवर्तन 

त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणेबंधनकारक 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , खंडोबा खु., तालुका राहुरी , 

राहील . 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे. 

सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 
या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे असे 
समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात असल्याचेबंद 
झाली आहे . 

संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
सदरचा आदेश आज दिनांक २० जानेवारी २०१७ रोजी माझे सही राहील . 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

सदर आदेश माझे सही-शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
जी . एम . नांगरे , रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 
सहायक निबंधक , 

मालेगाव , ३१ मार्च २०१७. 
सहकारी संस्था , राहुरी, 

तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर. 
राहुरी , २० जानेवारी २०१७. 

अंतिम आदेश 

क्रमांक वि-६/ उस्मानिया पॉवरलुम / अंतिम पुनर्रचना / ८५६/ सन 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

२०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ 

अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, संगमेश्वर बदनाळे , 
आदेश 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव याद्वारे उस्मानिया पॉवरलुम 
क्रमांक वि -४/ एनएसके / एनएसके/ जीएनएल( ओ)/१७० / सन २०१७. ओनर्स सहकारी औद्योगिक संस्था मर्यादित , मालेगाव , तालुका 
मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक हे मालेगाव , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा 
जाहीर करतो की, विजय बहुउद्देशिय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , या कार्यालयाकडील प्रारूप आदेश क्रमांक वि -६/ उस्मानिया पॉवरलुम / 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 

पुनर्रचना /प्रारूप आदेश/ २०१७, दिनांक १६ मार्च २०१७ अंतिम करीत 
कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी केल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियमाचेतिचेवर्गीकरण कलम १२ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १० (१) नुसार संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व 

सदर संस्थेचेहंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप आदेशातील 
उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 

बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 

त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणे बंधनकारक 
निलकंठ करे , 

राहील . 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था, नाशिक . सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 
नाशिक, ९ फेब्रुवारी २०१७. 

यावी. 

संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
राहील . 


आहे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


सदर आदेश माझे सही , शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 
मालेगाव , ३१ मार्च २०१७ . 


संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
राहील . 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे. 
मालेगाव, ३१ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक वि - ६ /रहेमत पॉवर ओ . औ . सोसा./ पुनर्रचना आदेश/ ८४६/ 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मालेगाव याद्वारे रहेमत पॉवरलुम ओनर्स 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, मालेगाव, तालुका मालेगाव, 
जिल्हा नाशिक ( अवसायनात) ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा या 
कार्यालयाकडील प्रारूप आदेश क्रमांक वि - ६/ रहेमत पॉवर ओ. औ. सोसा./ 
पुनर्रचना/ प्रारूप आदेश/ २०१७, दिनांक १६ मार्च २०१७ अंतिम करीत 
आहे . 

सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप आदेशातील 
बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 
त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणे बंधनकारक 
राहील . 


अंतिम आदेश 
क्रमांक वि- ६/हॅन्ड. ओन. असो./ पुनर्रचना आदेश / ८६१/ सन २०१७. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १९ अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , संगमेश्वर बदनाळे, उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, मालेगाव याद्वारे दि हॅन्डलुम ओनर्स को - ऑप . असोसिएशन 
लिमिटेड , मालेगाव , तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात ) 
ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा या कार्यालयाकडील प्रारूप आदेश 
क्रमांक वि -६ /हँडलुम ओनर्स को - ऑप . असो. / पुनर्रचना /प्रारूप आदेश/ 
२०१७ , दिनांक १६ मार्च२०१७ अंतिम करीत आहे. 

सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप आदेशातील 
बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 
त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणे बंधनकारक 
राहील . 


सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 
यावी. 


सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 
यावी. 

संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
राहील . 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 
मालेगाव, ३१ मार्च २०१७ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांकात बदल न होता पूर्वीचा नोंदणी क्रमांक 
राहील . 

सदर आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
रोजी कार्यालयीन मोहोर लावून दिला असे . 

संगमेश्वर बदनाळे , 

उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , मालेगाव . 
मालेगाव , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 


क्रमांक वि -६ / पद्मिनी शास. गृह . सोसा./पुनर्रचना आदेश/ १०२१ / सन 
२०१७ .- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १९ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , संगमेश्वर बदनाळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, मालेगाव याद्वारे पद्मिनी शासकीय 
कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , दाभाडी, तालुका 
मालेगाव , जिल्हा नाशिक ( अवसायनात) ही संस्था पुनर्जीवन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाकडील प्रारूप आदेश क्रमांक वि -६/ पदमिनी शास . गृह . सोसा./ 
पुनर्रचना/प्रारूप आदेश/ २०१७, दिनांक १६ मार्च २०१७ अंतिम करीत 
आहे. 

सदर संस्थेचे हंगामी व्यवस्थापक समितीचा कालावधी प्रारूप आदेशातील 
बाब २ मध्ये नमूद केलेनुसार या आदेशापासून १ वर्षासाठी राहील . 
त्यानंतर कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे नवीन समिती गठित करणे बंधनकारक 
राहील . 

सदर बाबतीत कार्यालयीन ड नोंदवहीत आवश्यक ती नोंद घेण्यात 


आदेश 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / आरएसआर / सीआर/ ११२७/ सन 
२०१७. - टेक्नोक्रॅटस कर्मचारी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड , 
भु . क्र . बी - ६१ , नाईस एरिया , एम. आय. डी. सी . एरिया , सातपूर, नाशिक , 
तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , ३१ मार्च २०१७ . 


यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


२५ 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५६८४/११९८/ सन 
२०१७ .- सारंग रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर 
७०२/ १- अ + ७०२/ १- ब/६/ १/१ यांसी एकूण क्षेत्र २००० . ०० चौ . मी . या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/म. यु.स्टि. ए को ऑप . क्रे सो /मंजुरी / ११३० / सन 
२०१७.- या अधिसूचनेद्वारे अधिसूचीत करण्यात येते की , महिंद्रा युजिन 
स्टिल कं . लिमिटेड , एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
एम. आय. डी . सी ., अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक या संस्थेने तिच्या 
दिनांक १९ मार्च २०१७ रोजी झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत संस्थेच्या 
नावात बदल करण्याचा ठराव संमत केला असून संस्थेचे जुने नाव 
महिंद्रा युजिन स्टिल कं . लिमिटेड, एम्प्लॉईज को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी 
लिमिटेड, एम . आय. डी . सी. , अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक हे असून 
त्यात महिंद्र सीआयई ऑटोमोटिव्ह लिमिटेड , एम्प्लॉईज को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , एम . आय. डी. सी., अंबड , तालुका जिल्हा नाशिक 
असा बदल केला असून त्यास उपविधीद्वारे मान्यता घेतलेली असल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १४ (२) नुसार वरील 
बदलाबाबत सदर अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे . 

डॉ . प्रिया दळणर, 

___ उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक , 

तालुका नाशिक . 
__ नाशिक, ३१ मार्च २०१७ . 


नाशिक , ५ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ (टीसी)/ ५६८३/ ११४३/ सन 
२०१७. - माधव को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , पाथर्डी, 
जिल्हा नाशिक ही संस्था मौजे पाथर्डीशिवारातील सर्व्हे नंबर ३२९ / २/ 
१- अ यांसी एकूण क्षेत्र ४५८३५. ६४ चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० 
(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


आदेश 


नाशिक , २४ मार्च २०१७. 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४९ / ९६१/ सन २०१७. 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
आनंद स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , मंगळापूर , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


आदेश 


. 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४९ / 
सन २०१७, दिनांक २३ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे . 
संगमनेर , २३ मार्च २०१७ . 


क्रमांक वि -१ / पामस्प्रिंग / क - २१ / नों .र. आ ./ ९८०/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदींचा वापर 
करून उक्त नमूद करणास्तव मी, डॉ . प्रिया दळणर, उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नाशिक, तालुका नाशिक या आदेशान्वये पामस्प्रिंग 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका जिल्हा 
नाशिक नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५००९ / सन २००८ , 
दिनांक ४ सप्टेंबर २००९ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचेविसर्जन झाले आहे, 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक, ६ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५०/९६७ / सन २०१७. 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
मल्हारराव होळकर स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , अंभोरे , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५०/ 
सन २०१७, दिनांक २३ मार्च२०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे . 
संगमनेर, २३ मार्च २०१७ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ एलएफटी/ ३८४२ / 
सन २०१७, दिनांक २४ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उद्धरण सिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण निरंक आहे . 
संगमनेर, २४ मार्च २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक एएनआर / एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५१ /९७३ / सन २०१७. 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
पुज्य अहिल्यादेवी स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , साकूर , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/३८५१/ 
सन २०१७, दिनांक २३ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे . 
संगमनेर, २३ मार्च २०१७. 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५२/ १००५/ सन २०१७ . 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
जगदंबा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , राजापूर , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५२ / 
सन २०१७, दिनांक २४ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे. 
संगमनेर , २४ मार्च २०१७. 


आदेश 
आदेश 

क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५३ / १०७९ / सन २०१७. 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ एलएफटी/ ३८४३/ ९९१/ सन २०१७. _ - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे श्री अमेश्वर स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, आश्वी बु ।। , तालुका 
बालाजी सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , बिरेवाडी , तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 

आहे. 
आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५३/ 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ एलएफटी/ ३८४३/ सन २०१७, दिनांक ३० मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सन २०१७, दिनांक २४ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
उद्धरण सिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण निरंक आहे . 

संस्था आहे . 
संगमनेर , २४ मार्च २०१७. 

संगमनेर , ३० मार्च २०१७ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ एलएफटी/३८४२ / ९९७/ सन २०१७. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
प्रवरामाता सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , घुलेवाडी , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/३८२९ /१०८५/ सन २०१७. 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
गजानन शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , मनोली, तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


२७ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८२९ / 
सन २०१७, दिनांक ३० मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 
संगमनेर, ३० मार्च २०१७ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५७/ 
सन २०१७, दिनांक ३१ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे . 
संगमनेर, ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५४/ १०९५/ सन २०१७ . 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/३८५५/११२३ / सन २०१७. 
विघ्नहर्ता स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, मनोली, तालुका ____ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था कानिफनाथ स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , रायतेवाडी , 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
आहे. 

संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५४ / 

करीत आहे . 
सन २०१७, दिनांक ३० मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर / जीएलआर /३८५५ / 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सन २०१७, दिनांक ३१ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
संस्था आहे. 

सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संगमनेर , ३० मार्च २०१७ . 

संस्था आहे . 
संगमनेर , ३१ मार्च २०१७. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५६/ १०९७/ सन २०१७. 

आदेश 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८३० / १२२३/ सन २०१७ . 
अभिषेक स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , गुंजाळवाडी, तालुका _ - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था स्वामी समर्थ शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , जोर्वे, 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
आहे. 

संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५६/ 

करीत आहे . 
सन २०१७, दिनांक ३१ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/३८३० / 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सन २०१७, दिनांक ७ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
संस्था आहे . 

सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 
संगमनेर, ३१ मार्च २०१७ . 

संगमनेर , ७ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५७/ ११०३ / सन २०१७ . 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
गवळीबाबा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , संगमनेर खुर्द, 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे. 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/पीआरडी/ आय/ ३८३२/ १२२६/ सन 
२०१७. - उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर 
याद्वारे प्रबुद्ध औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , वाघापूर , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


सदा 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ पीआरडी/ आय/ 
३८३२ / सन २०१७, दिनांक ७ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक 
संस्था आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८६० / 
सन २०१७, दिनांक ७ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे . 
संगमनेर , ७ एप्रिल २०१७. 


संगमनेर , ७ एप्रिल २०१७. 


आदेश 

आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५८ / ११२९ / सन २०१७. क्रमांक एएनआर/एसएनआर/ जीएलआर/ ३८३१ / १३१९ / सन २०१७. 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे __ - उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
अमृत स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , जोर्वे, तालुका संगमनेर , साई शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , खळी, तालुका 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५८ / 

आहे. 
सन २०१७, दिनांक ५ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८३१/ 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सन २०१७, दिनांक १२ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
संस्था आहे. 

वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे . 
संगमनेर , ५ एप्रिल २०१७. 

संगमनेर , १२ एप्रिल २०१७. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५९/ ११८६/ सन २०१७. 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
श्रमिक स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , दाढ खुर्द, तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ एलएफटी/ ३८४४ /१३४८ / सन २०१७. 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
खटकाळी म्हसोबा सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , 
गुंजाळवाडी, तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी 
केल्याचे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ एलएफटी/ ३८४४ / 
सन २०१७, दिनांक १५ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण उद्धरण सिंचन संस्था असून उपवर्गीकरण निरंक आहे . 
संगमनेर , १५ एप्रिल २०१७. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८५५/ 
सन २०१७, दिनांक ५ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण 
संस्था आहे . 


संगमनेर , ५ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८६० / १२२०/ सन २०१७ . - 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
श्रमसेवा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , चिंचोलीगुरव , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे . 


क्रमांक एएनआर / एसएनआर/ जीएलआर/ ३८६१ / १३२५ / सन २०१७ . 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
खंडोबा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , खळी, तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 


आहे. 


रात 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


२९ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८६१/ 
सन २०१७, दिनांक १२ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक 
सर्वसाधारण संस्था आहे . 
संगमनेर , १२ एप्रिल २०१७. 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८६२/ १३५३/ सन २०१७ . 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
चतुश्रृंगी माता स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , निमगाव 
भोजापूर , तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी 
केल्याचे जाहीर करीत आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८६२ / 
सन २०१७, दिनांक १५ एप्रिल २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक 
सर्वसाधारण संस्था आहे . 


आदेश 
क्रमांक वि -२/ श्रीपीकेअपाजसबकपत / क. २१/ १५३७/ सन २०१७. 
मी , एस . वाय . पुरी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार 
मला प्राप्त विधी शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० चे कलम २१ मधील तरतुदीनुसार आदेश देतो की , श्री. पी . के. 
अण्णा पाटील जनता सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , नंदुरबार नोंदणी क्रमांक डीएलई/( डीएलई)/ आरएसआर / 
सीआर/ १२५/९७-९८/ सन ९७, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९७ ह्या संस्थेची 
कलम १०९ खाली व्यवहार समापित करण्याची कार्यवाही बंद करण्यात 
आली आहे. सबब सदर संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. तसेच 
असाही आदेश देतो की , या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था 
विसर्जित झाली आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे 
बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१७ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


एस . वाय . पुरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


कांतीलाल गायकवाड , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , संगमनेर, 

जिल्हा अहमदनगर . 


नंदुरबार , ३० मार्च २०१७. 


संगमनेर, १५ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि - २/नंदु. जि . प. कर्म. पतसंस्था/नोंदणी ज्ञापन / १५१८/ सन 
२०१७.- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की, नियोजित नंदुरबार जिल्हा परिषद कर्मचारी 
सहकारी पतसंस्था लिमिटेड, नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४) चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून सदर संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक एनबीआर/ आरएसआर/ सीआर/ २०१/ २०१६- १७ / सन २०१७ , 
दिनांक ३० मार्च २०१७ असा आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १२ ( १) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज 
देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत 
आहे. 
नंदुरबार , ३० मार्च २०१७. 


क्रमांक वि - ८/ मूळप्रसेवकपत/ क. १०२/ ३००७/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १) ( क) ( दोन ) 
( चार ) अन्वये झालेल्या अधिकारानुसार मी , अनिलकुमार एम . दाबशेडे, 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , अहमदनगर या आदेशान्वये मुळा 
प्रवरा विद्युत सहकारी सोसायटीचे सेवकांची सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , श्रीरामपूर, तालुका श्रीरामपूर, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक एएनआर/ बीएनके/ १५४/ सन १९७६, दिनांक २२ डिसेंबर 
१९७६ असा आहे ही संस्था कायदा कानून व पोट-नियमाप्रमाणे कामकाज 
करीत नसल्याने व तिचे कामकाज बंद असल्याने संस्था अवसायनात 
घेणेबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. सदर आदेशाबाबत आपले काही 
म्हणणे असल्यास आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या आत लेखी 
म्हणणे सादर करावे. 


तसेच कलम १०३ (१) मधील तरतुदीनुसार संस्थेचे अवसायनाचे 
कामकाज पहाण्यासाठी श्री . आर. एल. त्रिभुवन , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, राहाता , जिल्हा अहमदनगर यांची विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


आदेश 


___ सदरचा आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१३ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

अनिलकुमार एम. दाबशेडे, 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४८/ ८२७/ सन २०१७ . 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
प्रवरा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, वाघापूर , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहेत . 


अहमदनगर , २९ मार्च २०१७ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४८ / 
सन २०१७, दिनांक १५ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण सामाजिक सर्वसाधारण संस्था 
असे आहे. 
संगमनेर , १५ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक वि -६/ डीएलई/ डीएलई / आरएसआर/( सीआर)/ १३५ / ६४० / 
२०१६- १७ / सन २०१७. - जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
जाहीर करतात की , धुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्था । 
लिमिटेड, धुळे , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे ( सन १९६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/डीएलई/ 
आरएसआर/( सीआर) / १३५/ २०१६- १७/ सन २०१७, दिनांक १६ मार्च । 
२०१७ असा आहे. 

तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १२ ( १) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये साधन संपत्ती 
संस्था संस्था असून कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था या उपवर्गात 
करण्यात येत आहे. 

जे. के. ठाकूर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, धुळे . 


संचालक , वस्त्रोद्योग तथा अतिरिक्त निबंधक यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक कार्या- ६( २)/ सूतगि / ३३३२ / सन २०१७. - महाराष्ट्र शासन , 
कृषि व सहकार विभाग यांचेनिर्णय क्रमांक डीटीआर/ १०७१/ २५१०९ / 
सी - ३, दिनांक २२ मार्च १९७२ आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग यांचे शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३/ ११६२/ 
सीआर-४७/ १५ - सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय मीणा, संचालक, वस्त्रोद्योग तथा 
अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन , नागपूर याद्वारे 
शिंदखेडा को - ऑपरेटिव्ह स्पिनिंग मिल्स मर्यादित, दोंडाईचा, जिल्हा 
धुळे या गिरणीची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
२१ अन्वये गिरणीची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून 
ही संस्था विसर्जित झाल्याचे समजण्यात येऊन ही सहकारी सूतगिरणी 
यापुढे निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 


धुळे , १६ मार्च २०१७. 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


__ सबब आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज रोजी देत आहे . 


धुळे, १ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८२८ / ८२१ / सन २०१७. 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
अमृतेश्वर शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , खराडी , 
तालुका संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहेत . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८२८ / 
सन २०१७, दिनांक १५ मार्च २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 
संगमनेर , १५ मार्च २०१७. 


क्रमांक कार्या- ६ (२)/ सूतगि/ ३३४४/ सन २०१७. - महाराष्ट्र शासन , 
कृषि व सहकार विभाग यांचेनिर्णय क्रमांक डीटीआर/ १०७१/ २५१०९ / 
सी - ३, दिनांक २२ मार्च १९७२ आणि महाराष्ट्र शासन , सहकार व 
वस्त्रोद्योग विभाग यांचे शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२ / 
सीआर - ४७/ १५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , संजय मीणा, संचालक , वस्त्रोद्योग तथा 
अतिरिक्त निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन , नागपूर याद्वारे 
शालिनी सहकारी सूतगिरणी मर्यादित , धुळे- पारोळा, शिंदखेडा , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


जिल्हा धुळे या गिरणीची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम २१ अन्वये गिरणीची नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाचे 
तारखेपासून ही संस्था विसर्जित झाल्याचे समजण्यात येऊन ही सहकारी 
सूतगिरणी यापुढे निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल . 
सबब आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज रोजी देत आहे . 

संजय मीणा , 


भा . प्र . से. , 


संचालक , वस्त्रोद्योग तथा 
अतिरिक्त निबंधक , सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, नागपूर . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९८ अन्वये 
दिलेल्या वसुली प्रमाणपत्रानुसार संचालकांकडील जबाबदारीच्या येणे 
रकमांची वसुली करणे आणि येणे शासकीय अर्थसाहाय्य रकमेची वसुली 
करणे यासाठी सोबत जोडलेल्या तक्त्यात दर्शविलेल्या वसुली व विक्री 
अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१५६ (१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
२ (एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३), ( ५) ,( ६), ( ७) , 
(९ ), ( १० ), (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) 
( १२), ( १३), (१४ ),(१५), ( १७), (१८ ) व ( २० ) अन्वये वसुली करणेसाठी 
कायद्याच्या कार्यवाही पुरते दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी , संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रापुरते 
वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांना सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, चोपडा तथा नियंत्रक अधिकारी, चोपडा तालुका यांनी त्यांचे 
स्तरावरून संस्था व त्या संस्थेतील प्रकरणांचे परिपत्रकीय सूचनांप्रमाणे 
वाटप करून वसुली कामकाजाचे संनियंत्रण करावे. तसेच त्यांच्या 
कामकाजाबाबत दैनंदिन व नियतकालिक आढावा घेऊन नमुन्यातील 
अहवाल दरमहा या कार्यालयास न चुकता सादर करावे. 


धुळे, १ एप्रिल २०१७. 


अपर उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


विशाल जाधवर , 

जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, जळगाव. 


जळगाव , १ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक सर्वसाधारण / १५सआ / फार्मर्स अ. नगर/ नोंदणी/ ११६६/ सन 
२०१७. - मी , शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( सर्वसाधारण), सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , फार्मर्स 
मल्टीपर्पज को - ऑप . सोसायटी लिमिटेड , मुक्काम पोस्ट वरूर रोड, 
शेवगाव , तालुका शेवगाव , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( सर्वसाधारण), 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 
पुणे, १६ मार्च २०१७. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९८ / सन २०१७. - श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
१३ मार्च २०१७ ते २० मार्च २०१७ रोजीची एकूण ८ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विकास -२/ अड . पत ./ क. १५६ व नि . १०७/ शास . वसुली 
अधि. फेरनियुक्ती/ चोपडा/ २२१६/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून मी, विशाल जाधवर, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी 
संस्था, जळगाव प्रस्तुत आदेशान्वये चोपडा तालुक्यातील अडचणीतील 
पतसंस्थांतील कर्जदारांकडील कर्ज व व्याज रकमेची वसुली करणे , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही .माने यांना जिल्हा न्यायाधीश- २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
___ श्री. एस . व्ही .माने, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . के. केवले , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत आला होता . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


श्री. एस . व्ही.माने, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ १६०९ / सन २०१७. - श्री. एस. एम . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १० एप्रिल 
२०१७ ते १३ एप्रिल २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा, दिनांक ९ एप्रिल २०१७ (रविवार ) व १४ एप्रिल २०१७ ( आंबेडकर 
जयंती) या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक ८ एप्रिल २०१७ रोजीचे लोक अदालतीचे कामकाज संपल्यानंतर 
ते दिनांक १५ एप्रिल २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एम . देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री . एस . एम . देशपांडे , जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . बी . साळुखे, तर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम. देशपांडे , 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 


२६ मार्च २०१७ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २० मार्च २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक २७ मार्च २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . वि . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . वि . वि. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . पी. बेदरकर, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वि . वि . कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १७ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी -१/ १३५२/ सन २०१७. - श्री . एस . एस . शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १६ मार्च 
२०१७ व १७ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. शिंदे यांना जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री . एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

श्री. एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे. 


धुळे, ५ एप्रिल २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ १३३०/ सन २०१६ . - श्री. वि . वि. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक २० मार्च २०१७ ते २४ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २५ मार्च २०१७ ( ४ था शनिवार ) व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एस. शिंदे, जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे . 


धुळे, १८ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी - १ / १५६४/ सन २०१७. - श्री . आर . आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १४ मार्च 
२०१७ ते २७ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण १४ दिवसांची परिवर्तित 
रजा, दिनांक २८ मार्च २०१७ ( गुढीपाडवा) या सुट्टीला जोडून कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर . कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश . धळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र । 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. एच . काळे, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 
__ श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर. कदम , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 
धुळे, ३० मार्च २०१७. 


२०१७ ( २ रा शनिवार ) व ९ एप्रिल २०१७ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच त्यांना दिनांक १ एप्रिल 
२०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० एप्रिल २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी . आर. पठाण यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. डी. आर. पठाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा कार्यभार दिनांक २ एप्रिल २०१७ (रविवार) रोजीचे रिमांडचे 
कामकाजासह श्री . डी. पी. काळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत 
आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . आर. पठाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अजित रजेवर गेले नसते तर ते 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रमेश रामचंद्र कदम , 

जिल्हा न्यायाधीश- १, धुळे, 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
धुळे, १४ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी-२/ ८२१ / सन २०१७.- श्री. राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांना दिनांक २९ मार्च २०१७ ते 
दिनांक ३ एप्रिल २०१७ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक २७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
४ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २८ मार्च 
२०१७ व दिनांक ४ एप्रिल २०१७ अनुक्रमे गुढीपाडवा व रामनवमी या 
सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आली 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ १५६८ / सन २०१६. - श्री . डी . आर. पठाण , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे यांना दिनांक ३ एप्रिल २०१७ ते ७ एप्रिल २०१७ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २ एप्रिल २०१७ (रविवार ) , ८ एप्रिल 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


आदेश 


श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार व २६ मार्च २०१७ अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवारसह) मुख्यालय 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा कार्यभार श्री . एस . सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
डी. कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक यांना सहदिवाणी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील ___ न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेंद्र जयवंत तांबे , 

पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २९ मार्च २०१७. 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . बी . सोनटक्के, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता . 
आदेश 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
क्रमांक बी -२/ ५०९ / सन २०१७. - श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , 

टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
वर्ग, शहादा यांना दिनांक २ मार्च २०१७ ते ४ मार्च २०१७ पावेतो अशी 

शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 

ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दिनांक १ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ मार्च २०१७ 

शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक ५ मार्च २०१७ रविवार सुट्टीसह ) नंदुरबार , २४ मार्च २०१७. 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 

क्रमांक बी - २/ ८५२/ सन २०१७. - श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक , 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 

शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक १ एप्रिल २०१७ ची १ दिवसाची 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 

अर्जित रजा व दिनांक १ एप्रिल २०१७ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

दिनांक ३ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
श्री . डब्ल्यू . जे. दैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक यांना सहदिवाणी 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील । पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. महावीर बळीराम सोनटक्के , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 

शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , __ वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . श्री. एम . बी. सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
नंदुरबार , १ मार्च २०१७. 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक , 
आदेश 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
क्रमांक बी - २/ ७५७/ सन २०१७. - श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक, सहदिवाणी 

शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शहादा यांना 

ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दिनांक २२ मार्च २०१७ ते दिनांक २४ मार्च २०१७ अशी ३ दिवसांची 

शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अर्जित रजा तसेच दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून नंदुरबार , ३ एप्रिल २०१७. 
ते दिनांक २७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


३५ 


आदेश 


क्रमांक बी -२/८२०/ सन २०१७. - श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक २९ मार्च २०१७ ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१७ पावेतो अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक २९ 
मार्च२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . बी. सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , २९ मार्च २०१७. 


श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डब्ल्यू. जे . 
दैठणकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, शहादा यांनी सांभाळावा . 
__ श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी रजेवरून 
परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १२ एप्रिल २०१७. 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -२/९२४ / सन २०१७. - श्री. महावीर बळीराम सोनटक्के , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शहादा यांना दिनांक ११ एप्रिल २०१७ व १२ एप्रिल २०१७ पावेतो 
अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा व दिनांक ११ एप्रिल २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १३ एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . महावीर बळीराम सोनटक्के यांना २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ ९९७/ सन २०१७.- श्री . अनिरूद्ध गणेश पाठक , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा , जिल्हा 
नंदुरबार यांना दिनांक १७ एप्रिल २०१७ ते दिनांक १९ एप्रिल २०१७ 
अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १७ एप्रिल २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २० एप्रिल २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. अनिरूद्ध गणेश पाठक यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . बी . सोनटक्के , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी सांभाळला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. अनिरूद्ध गणेश पाठक , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
नंदुरबार , १८ एप्रिल २०१७ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ८५१/ सन २०१७ . - श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक ५ एप्रिल २०१७ ते दिनांक 
७ एप्रिल २०१७ पावेतोची अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक ४ एप्रिल २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१० एप्रिल २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक ४, ८ व 
९ एप्रिल अनुक्रमे रामनवमी , दुसरा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . राजेंद्र ज . तांबे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांनी 
सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सौ . प्राची पी . कुलकर्णी, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नंदुरबार , १ एप्रिल २०१७ . 

नंदुरबार . 


आदेश ३९१ 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९५ / सन २०१७. - श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक 
१५ मार्च २०१७ ते दिनांक १७ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी. जैन - देसरडा यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के . पी . जैन - देसरडा , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . बी . महाले , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती के. पी . जैन - देसरडा, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १८ मार्च २०१७. 


आदेश ३८७ 
क्रमांक कार्यव्य / रजा / ४१ / सन २०१७. - श्रीमती टी . एम . निराळे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२० मार्च २०१७ ते दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी. एम . निराळे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती टी . एम . निराळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी. पी. भारसाकडे- वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती टी . एम . निराळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १७ मार्च २०१७. 


आदेश ४३३ 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२२ / सन २०१७. - सौ . आर. एस. भोसले 
नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक 
३० मार्च २०१७ ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २९ मार्च 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ एप्रिल २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर सौ. आर. एस . भोसले - नरसाळे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

सौ. आर. एस. भोसले- नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. आर. सोलापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सौ. आर. एस. भोसले - नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २७ मार्च २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


३७ 


नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १६ मार्च २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७५/ सन २०१७. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २९ मार्च 
२०१७ ते ३१ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ मार्च २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी । 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , । 
कर्जत यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, २९ मार्च २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ७७/ सन २०१७ . - श्रीमती के . के . शाह , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ मार्च २०१७ ते दिनांक १६ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के. शाह यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती के . के . शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . पी . केस्तीकर, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती के. के . शाह, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १८ मार्च २०१७ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/५२/ सन २०१६. - श्रीमती आर. एम. शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव यांची दिनांक ८ मार्च 
२०१७ ते दिनांक १० मार्च२०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक 
३० जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ मार्च 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एम . शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती आर. एम . शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०९/ सन २०१७. - श्री . ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १९ एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक २१ एप्रिल २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. बी. शेंडगे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


___ श्री. ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्री. ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. ए . एस. आलेवार , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १९ एप्रिल २०१७ . 


श्री. ए. एन . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


आदेश 


अहमदनगर , २७ मार्च २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४२/ सन २०१६. - श्रीमती पी . व्ही. घाडगे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ मार्च २०१७ ते दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ६ आठवड्यांची 
गर्भपात रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. व्ही . घाडगे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती टी . एम . देशमुख - नाईक, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . घाडगे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत गर्भपात रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर । 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१/ सन २०१७. - श्रीमती पी . पी . बनकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १४ मार्च 
२०१७ ते दिनांक १६ मार्च२०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी. पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही. मोहिते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , १८ मार्च २०१७. 


श्रीमती पी . पी. बनकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १८ मार्च २०१७ . 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११७/ सन २०१७ .- श्री . ए. एन. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २९ मार्च 
२०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २९ मार्च २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /७४/ सन २०१७. - श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २० मार्च २०१७ ते 
दिनांक २२ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. आर. माळवदे यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२, २०१७ / आषाढ १५ - २१ , शके १९३९ 


३९ 


त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १९ एप्रिल २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ एप्रिल २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एम. एच. शेख यांना सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. व्ही. ताम्हाणेकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


__ श्री . ए . आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २७ मार्च २०१७ . 


श्री. एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सौ . सु. कि . केवले , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , १८ एप्रिल २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११४ / सन २०१७. - श्री . पी. पी . देशमाने, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २२ मार्च 
२०१७ ते दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . देशमाने यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . पी . देशमाने, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जी. जी. इटकळकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री. पी . पी . देशमाने , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २१ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ २४१८/ २०१७. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 


श्री. एस. एस . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांना 
संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार दिनांक १ एप्रिल २०१६ ते 
३१ मार्च २०१८ या गट वर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा 
लाभ न देता दिनांक १३ एप्रिल २०१७ ते १२ मे २०१७ या कालावधीकरिता 
(३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरीता मंजूर करण्यात 
येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री. एस . एस . तांबे , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


अरुण मा . ढवळे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८/ सन २०१७. - श्री . एम. एच . शेख, सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक २० एप्रिल 
२०१७ ते दिनांक २२ एप्रिल २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 


नाशिक , १९ एप्रिल २०१७. 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै ६ - १२ , २०१७ / आषाढ १५ - २१, शके १९३९ 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST/ 1767 / 2017 . - Commuted Leave for six 
(6 ) days from 2nd March 2017 to 7th March 2017 
is hereby granted as an Ex post facto sanction to 
Shri. N . B . Bhos , District Judge- 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. N . B . Bhos , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge, 
Nashik is kept with Smt. Urmila Joshi-Phalke , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 

[Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules, 1981] Certified under that 
Shri. N . B . Bhos , would have continued to officiate 
in the post of District Judge- 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik if he had not proceeded 
on leave for the period from 2nd March 2017 to 7th 
March 2017 . 
Nashik , 8th March 2017 . 


on leave for the period from 22nd March 2017 to 
24th March 2017 

Charge during the absence of Shri. R . R . 
Vaishnav, District Judge- 5 and Additional Sessions 
Judge , Nashik is kept with Shri. M . S . Pathan , Ad 
hoc District Judge - 2 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 

Smt. URMILA JOSHI-PHALKE , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge ,Nashik . 
Nashik , 20th March 2017 . 


Order 
No . EST/2038 /2017 .- Earned Leave for three (3 ) 
days from 22nd March 2017 to 24th March 2017 
suffixing holidays falling on 25th March 2017 and 
26th March 2017 with permission to leave 
headquarters with effect from 21st March 2017 
after office hours to 27th March 2017 before office 
hours is hereby granted to Shri. R . R . Vaishnav, 
District Judge -5 and Additional Sessions Judge , 
Nashik on condition thathe shall remain present if 
workshop is scheduled on 25th March 2017 . 

[Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules , 1981] Certified under that 
Shri. R . R . Vaishnav, would have continued to 
officiate in the post of District Judge -5 and Additional 
Sessions Judge , Nashik if he had not proceeded 


Order 
No. EST/2757 /2017 . - Earned Leave for four (4 ) 
days from 17th April 2017 to 20th April 2017 prefixing 
Sunday falling on 16th April 2017 with permission 
to leave headquarters with effect from 15th April 
2017 after office hours to 21st April 2017 before 
office hours is hereby granted to Shri. R . S . Tiwari, 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 

Charge during the absence of Shri. R . S . Tiwari, 
District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon is kept with Shri. S . A . S . M . Ali, District 
Judge - 2 and AdditionalSessions Judge , Malegaon . 

[Note 2 below Rule 39 (2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rules , 1981] Certified under that 
Shri. R . S . Tiwariwould have continued to officiate 
in the post of District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon if he had not proceeded 
on Leave for the period from 17th April 2017 to 20th 
April 2017 

ARUN M . DHAVALE , 

PrincipalDistrict and 

Sessions Judge, Nashik . 
Nashik , 15th April 2017 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS, 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


